RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार 


वर्ष ५ , अंक ७ ] 


शनिवार , मार्च ९, २०१९ / फाल्गुन १८ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक १० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 
सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ८.- महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, २०१६ यात 

सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश . 


पृष्ठे 


. 


नगरविकास विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ९ मार्च २०१९ . 


. 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. VIII OF 2019 . 


AN ORDINANCE 


TO AMEND THE MAHARASHTRA METROPOLITAN REGION 

DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2016 . 

सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ८. 
महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम , २०१६ यात 

सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश. 


२०१७ चा 
महा . ३ . 


ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही 

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम , 
२०१६ यात सुधारणा करण्यासाठी , महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे, 
अशी परिस्थिती अस्तित्वात आल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; 


( १ ) 


भाग चार - १०-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मार्च ९, २०१९/ फाल्गुन १८ , शके १९ ४० 
त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 

अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत : 
संक्षिप्त नाव व 

१ . ( १) या अध्यादेशास , महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ( सुधारणा ) अध्यादेश, २०१९, असे 
प्रारंभ . म्हणावे . 

( २ ) तो , तात्काळ अंमलात येईल . 

२ . महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम , २०१६ याच्या कलम ७ मधील , पोट -कलम २०१७ चा 
महाराष्ट्र ( १) मध्ये, खंड ( दहा) नंतर, पुढील खंड जादा दाखल करण्यात येईल : 
अधिनियम क्रमांक 

“ ( अकरा ) संबंधित महानगर प्रदेशाच्या क्षेत्रात समाजकल्याणाची कार्ये करणा- या आणि शासनाने मान्यता 
दिलेल्या, मान्यताप्राप्त अशासकीय संघटना आणि समुदाय आधारित संघटना यांच्या सदस्यांमधून , प्राधिकरणाने 
नामनिर्देशित केलेले, सहापेक्षा अधिक नसतील इतके इतर सदस्य : 


सन २०१७ चा 


महा. ३ . 


३ याच्या कलम ७ 


ची सुधारणा . 


परंतु , अशा व्यक्तींची, संबंधित महानगर प्रदेशाच्या अधिकार क्षेत्रात मतदार म्हणून नोंदणी केलेली असेल : 


परंतु आणखी असे की , अशासकीय संघटनेच्या आणि समुदाय आधारित संघटनेच्या मान्यतेसाठीची मानके , 
सदस्य म्हणून नामनिर्देशनासाठीच्या आवश्यक अर्हता आणि त्यांना ज्या रीतीने नामनिर्देशित करावयाचे आहे ती 
रीत , राज्य शासन वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करील त्याप्रमाणे असेल. ”. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मार्च ९, २०१९ / फाल्गुन १८, शके १ ९ ४० 


३ 


निवेदन . 


महानगर प्रदेशातील क्षेत्रांचे योग्य, सुव्यवस्थित व जलद विकासाचेनियोजन , समन्वयन व पर्यवेक्षण करण्याच्या 
प्रयोजनार्थ, त्या - त्या महानगर प्रदेशांकरिता महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे स्थापन करण्यासाठी, महाराष्ट्र महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम , २०१६ ( २०१७ चा महा. ३ ) अधिनियमित करण्यात आला आहे . 


२. त्या - त्या प्रदेशातील विकास कामांची व विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी, त्या - त्या 
महानगर प्रदेशाच्या क्षेत्रांतर्गत समाजकल्याणाची कार्ये करणा- या वेगवेगळ्या अशासकीय संघटना व समुदाय 
आधारित संघटना यांसोबत काम करणा- या व्यक्तींची महानगर प्राधिकरणाच्या कार्यकारी समितीवर नियुक्ती 
करण्यासाठी राज्याच्या विविध भागातील विविध लोकप्रतिनिधींकडून मागणी वाढत आहे. 


३ . 


म्हणून, प्राधिकरणाच्या कार्यकारी समितीमध्ये, समाजकल्याणाच्या कार्यात गुंतलेल्या असतील अशा, 
प्राधिकरणाने नामनिर्देशित केलेल्या सहापेक्षा अधिक नसतील इतक्या सदस्यांचा समावेश असेल , अशी तरतूद करणे 
इष्ट वाटते. त्या कारणास्तव , उक्त अधिनियमाच्या कलम ७ च्या पोट - कलम (१) मध्ये यथोचित सुधारणा करणे 


इष्ट वाटते . 


४ . 


राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्राच्या 
राज्यपालांनी महाराष्ट्र महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम , २०१६ (२०१७ चा महा. ३ ) यामध्ये सुधारणा 
करण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे, अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची 
खात्री पटली आहे ; आणि, म्हणून , हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे. 


मुंबई , 
दिनांक ९ मार्च २०१९ . 


चे. विद्यासागर राव , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . नितीन करीर, 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR 
DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


